Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५, अंक ५१ ] गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९-२५ , २०१ ९/ अग्रहायण २८ -पौष ४, शके १९ ४१ [ पृष्ठे १५ ,किंमत : रुपये १०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


नाही 


१-५ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती, 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ, चार - अ , चार-ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, जिल्हा 
नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


१-१५ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १५०६ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक प्र.अ.- भूसं -र.प्र.कली- कावि.- ६२६-२०१९. – 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक प्र.अ.- भूसं -रप्र- कलि - कावी 
अ .-एक -१ ( १७२१ ). 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १९-२५ , २०१९/ अग्रहायण २८-पौष ४, शके १९ ४१ 


६५-२०१९, दिनांक ३० मार्च २०१९ अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने कलम १५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट -कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणूननिर्धारीत केले असल्याचेयाद्वारे घोषित केले जात असून पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे. 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), रस्ते प्रकल्प , यवतमाळ, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे 

अनुसूची- एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३-४७-२०१८-१९ , 
गांव वडगांव , तालुका यवतमाळ , जिल्हा यवतमाळ . 


अंदाजित क्षेत्र 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 

( २) 


( ३ ) 
हे . आर 


१ 


५१/६ 


० १८ 


एकूण 

क्षेत्र 


० १८ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :-वर्धा- नांदेड , मार्गे यवतमाळ - पुसद नवीन रेल्वे लाईन करीता. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : -वर्धा- नांदेड, मार्गे यवतमाळ - पुसद नवीन रेल्वे लाईन चे सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ 
समाजाला मिळणारे लाभ : -सार्वजनिक हितार्थ. 


अनुसूची - तीन 
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

विस्थापनाची आवश्यकता 


नाही . 


- सबब माहिती निरंक - 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक . 
टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), रस्ते प्रकल्प , यवतमाळ, जिल्हाधिकारी कार्यालय , यवतमाळ यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक ११ नोव्हेंबर , २०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १९-२५ , २०१९/ अग्रहायण २८-पौष ४, शके १९ ४१ 


३ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १५०७ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक -प्र.अ.- भूस .- कलि - कावि -९४६-२०१९ . - 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वन विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र . क्र . ७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , ज्याच्या 
स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन-मध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचेकलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचीत करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडण्याची कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत (विस्थापीत होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावीत ) 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच-मध्येदिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचिमध्ये तपशील नमूद करावा) ; 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही . 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , दारव्हा , जि . यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १९-२५ , २०१९/ अग्रहायण २८-पौष ४, शके १९ ४१ 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४-४७-२०१८-१९ , 

गांव दारव्हा खंड-२ , तालुका दारव्हा , जिल्हा यवतमाळ. 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट 

क्षेत्र 
क्रमांक 
( २ ) 

( ३ ) 


( १ ) 


हे . आर 


१ 


१०५ 


२ 


१०० 


३ 


१०० 


४ 


१०० 


५ 


० ८० 


६ 


० ८० 


७ 


० ८५ 


८ 


० ८० 


९ 


० ८० 


१० 


१०८ 


११ 


१०८ 


१२ 


१०८ 


१३ 


२०० 


१४ 


२४५ 


१५ 


१०० 


१६ 


० ७५ 


१७ 


१ ९ २ / १ 
१ ९ २ / १ 
१ ९ २ / १ 
१ ९ २ / १ 
१ ९ २ / २ 
१ ९ २/ २ 
१ ९ २ / २ 
१ ९ २/ २ 
१ ९ २/ २ 
१ ९ २ / ४ 
१ ९ २ / ४ 
१ ९ २/ ४ 
१८ ९ / १ 
१८ ९ / १ 
१८ ९ / २ 
१८ ९ / २ 
१८ ९ / २ 
१८ ९ / २ 
१८ ९ / २ 
१८ ९ / ३ 
१८ ९ / ३ 
१८ ९ / ३ 
१८८/२ 
१८८/२ 
१८८/२ 
१८८/२ अ 
१८८/२ अ 
१ ९ ० / १ अ 
१ ९ ० / १ अ 
१ ९ ० / ३ 
१ ९ ० / १ 
१ ९ ३ / २ 
१ ९ ३ / २ 


०७१ 


१८ 


१२१ 


२१० 


१ ९ 
२० 


१६१ 


२१ 


१४३ 


२२ 


१४१ 


०६३ 


२३ 
२४ 


० ८२ 


२५ 


० ८२ 


२६ 


०६० 


२७ 


०६० 


२८ 


१८५ 


२ ९ 


० ८१ 


३० 


२०२ 


३१ 


२६६ 


३२ 


० ८१ 


३३ 


० ८० 


एकूण 


३८ ४३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १९-२५, २०१९ / अग्रहायण २८-पौष ४ , शके १९ ४१ 


५ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव - टाकळी डोल्हारी प्रकल्प 


प्रकल्प कार्याचेवर्णन - फुबगाव गावठाणाच्या पुनर्वसनाकरीता 
समाजाला मिळणारे लाभ -टाकळी डोल्हारी प्रकल्पाकरीता मौजा- फुबगाव गावठाणातील प्रकल्प बाधितांचे पुर्नवसनकरीता. 


अनुसूची - तीन 


बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


टाकळी डोल्हारी प्रकल्पाकरीता मौजा- फुबगांव गावठाणातील प्रकल्प बाधीतांचे पुनर्वसनाकरीता. 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सांराश- : दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१-२०१५-प्र.क्र . ३- अ-२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे. 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम.- प्रशासकीय नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता . – निरंक 
( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशिल .- निरंक 


टीप . - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , दारव्हा , जि . यवतमाळ यांचे कार्यालयामध्ये निरिक्षण करता 
येईल. 


यवतमाळ : 


अजय गुल्हाने , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ . 


दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१ ९ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १५०८ . 


उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , यांजकडून 

शुद्धी- पत्र 


क्रमांक -मं.अ.-विभूसअ-( अवप्र )क्र.२.-कावि- १६०३-२०१९ . - 


उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अपर वर्धा प्रकल्प, लाभक्षेत्र क्र . २, अमरावती यांचे पत्र क्र.मं.अ.- उपजिभूस- अवप्र लाभक्षेत्र क्र .२ - कावि 
१२४४-२०१८ , दि . २९ जून , २०१८ अन्वये उपजिल्हाधिकारी, अपर वर्धा प्रकल्प , लाभक्षेत्र क्र . २, अमरावती यांच्या फाईलवरील भूसंपादन प्रकरण 
क्र.६-४७-२०१६-१७, मौजा बोरगांव (निस्ताने), ता . धामणगांव रेल्वे, जि . अमरावती या प्रकरणात कलम १९ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, दिनांक ऑगस्ट ९- १५-२०१८ रोजी पृष्ठ क्रमांक ९ ते ११, अनुक्रमांक ९ ५६ वर प्रसिद्ध झालेली आहे . तसेच 


अ.- एक -२ ( १७२१ ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १९-२५ , २०१९/ अग्रहायण २८-पौष ४, शके १९ ४१ 


दै. लोकपथ , अमरावती दि . २६ जुलै २०१८ व दैनिक प्रेरणापुंज , अमरावती दि . २७ जुलै २०१८ रोजी प्रसिद्ध झाली. त्यात खालीलप्रमाणे दुरूस्ती 
वाचावी 


याकरिता 


असे वाचावे 


संपादीत क्षेत्र 


संपादीत क्षेत्र 


सर्व्हे नंबर / गट नंबर 

( १ ) 


सर्व्हे नंबर / गट नंबर 

( १ ) 


( २ ) 


( २ ) 


हे . आर 


हे . आर 


० ०८ 


००० 


७१/२ पै . 
७१/४ पै. 


७१/२ पै . 
७१/४ पै . 


००१ 


०० ९ 


अमरावती : 
दिनांक ६ डिसेंबर २०१९ . 


डॉ . स्नेहल कनिजे , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) , 
अपर वर्धा प्रकल्प , लाभक्षेत्र क्र .२ , 

अमरावती. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १५०९ . 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 


खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत 


क्रमांक अ.का.-भूसं - कावि. - ८ ९७-२०१९ . - 


ज्याअर्थी, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी , जिल्हा परिषद ( ल.पा. ) विभाग, अमरावती यांनी पाझर तलाव मेघनाथपूर ( राजनापुर्णा) प्रकल्पाचे 
कामाकरीता बाधीत होणा- या सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्ण ३-२०१५- प्र.क्र .३४- अ -२, दिनांक १२ मे , 
२०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर , २०१५ मधील तरतुदीस अनुसरून खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने जिल्हा जलसंधारण 
अधिकारी, जिल्हा परिषद ( ल.पा.) विभाग, अमरावती यांचे नावे घेण्याबाबत त्यांचे पत्र क्र . ३०२४-२०१९ दिनांक २०-०९-२०१९ भूसंपादन प्रस्ताव क्र . 
०१-४७-२०१९ -२० मौजा मेघनाथपूर ( राजनापूर्णा) एकूण क्षेत्र २.९ ८ हे. आर प्रस्ताव जिल्हाधिकारी , अमरावती यांचेकडे सादर केला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , अमरावती यांचे आदेश क्र . ५७९ दिनांक २० सप्टेंबर , २०१९ अन्वये उक्त प्रस्तावासंबंधी उक्त शासन निर्णय 
दिनांक १२ मे , २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१५ आणि तद्नुषंगीक शासन निर्णय तसेच शासन परिपत्रक , महसूल व वनविभाग क्र . एलक्युएन -०१ 
२०१७ प्र.क्र . १२- अ -२, दिनांक २५ जानेवारी , २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत . 


त्याअर्थी आता, 


( १ ) उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार मी , एस . एस . अपार, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , 


अचलपूर याद्वारे 


अनुसूची ( एक ) 


खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने विदर्भ पाटबंधारे जिल्हा जलसंधारण अधिकारी , जिल्हा परिषद ( ल.पा.) 
विभाग , अमरावती यांचे नावे घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे. आणि ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १९-२५ , २०१९/ अग्रहायण २८-पौष ४, शके १९ ४१ 


७ 


अनुसूची ( दोन ) 


प्रकल्पासाठी जमीन थेट खरेदी घेतांना जिल्हास्तरीय समिती मार्फत भूसंपादन कायदा २०१३ मधील कलमे २६ ते ३० च्या व शेड्युल १ च्या 
तरतुदीनुसार संबंधीत जमिनीसाठी परिगणित होणा - या एकूण मोबदल्याच्या रक्कमेवर २५ टक्के रक्कम वाढीव देऊन , मोबदला निश्चित करण्यात 
येईल. 


अनुसूची ( तीन ) 


संबंधीत भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद 
( ल.पा.) विभाग , अमरावती यांचे नावे खरेदी देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला मोबदला संपुर्णतः व 
अंतिमरित्या स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबतची संमतीपत्र (विकल्प) मागवित आहे . 


( २) संबंधीत भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहीत नमुन्यातील संमतीपत्र (विकल्प ) जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा 
परिषद ( ल.पा.) विभाग , अमरावती यांचेकडे दाखल करावीत . 


( ३) संमती पत्राचा (विकल्प) विहीत नमुनाजिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद ( ल.पा.) विभाग , अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये 
उपलब्ध आहे. तसेच सदर नमुना या कार्यालयामार्फत / उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद उपविभाग , अचलपूर यांचेमार्फत भुधारकांना 
उपलब्ध करून देण्यात येईल . 


( ४ ) सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या पुनर्वसन आराखड्याची प्रत उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद 
उपविभाग, अचलपूर यांच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भुधारकांना किंवा हितसंबंधीत व्यक्तींना तसेच जनतेस निरिक्षणासाठी खुली ठेवण्यात 
आली आहे. 


अनुसूची ( चार ) 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-४७-२०१९ -२० , मौजा मेघनाथपूर ( राजनापुर्णा), ता . चांदुरबाजार , जि . अमरावती 


प्रकल्पाच्या आखणीमध्ये समाविष्ट ( खरेदी घ्यावयाच्या ) जमिनीचा तपशील 


गट सर्व्हे क्रमांक 


भुधारणा प्रकार 


७/१२ प्रमाणे 
एकूण क्षेत्र 


खरेदी करावयाचे क्षेत्र 

क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३) 


( ४ ) 


हे . 


आर 


हे . आर 


२ ९ ६ 


भो . वर्ग-२ 


५ २२ 


२ ९ ८ 


अचलपूर : 
दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१ ९ . 


एस . एस . अपार , 
उपविभागिय अधिकारी तथा , 
भूसंपादन अधिकारी , 

अचलपूर . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १९-२५ , २०१९/ अग्रहायण २८-पौष ४, शके १९ ४१ 


अनुसूची - चालू 
( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


४ . 


आर 


२०१ 


१६१ 


२०१ 


१ ९ ८ 


२०१ 


१७० 


१८० 


१२२ 


१२१ 


१७९ 


१८० 
२११ पै 
२११ पै 
२११ पै 
२११ पै 


१४२ 


१५४ 


२०० 


० ८१ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १५१० . 

कार्यकारी अभियंता , यांजकडून 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक -यांकडून व्यवस्थापन कायदा , 
२००५. 

अधिसूचना-३ 
क्रमांक ४०८ ९ - तां - ३- अधि .- ३- धारीका - ११-२०१९. 

ज्याअर्थी, पाणी वापर संस्थांची कार्यक्षेत्र निश्चिती महाराष्ट्र सिंचन 
पद्धतीचे शेतक -यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ च्या कलमे क्र . 
५,६ व ७ अन्वये जलशास्त्रीय तत्वावर आधारुन प्रशासनिक सोयीने 
करण्याचे ठरले असल्यामुळे मी , अभिमन्यु शिवाजीराव वनमाने , कार्यकारी 
अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे विभाग , यवतमाळ या अधिसूचनेद्वारे खाली 
नमूद केलेल्या पाणी वापर संस्थाची कार्यक्षेत्र निश्चित करीत आहे आणि 
असे निर्देशित करीत आहे की , त्या पाणी वापर संस्थांचे अद्ययावत व 
प्रमाणित नकाशे आणि भूधारक // भोगवटधारकाच्या याद्या संबंधित ग्रामपंचात , 
पाटबंधारे शाखा, उपविभाग, विभाग यांचे कार्यालये तसेच अनेक महत्वाच्या 
सार्वजनिक ठिकाणी सूचना फलकावर लावण्यात याव्यात . 

त्याअर्थी, आता, मी , अभिमन्यु शिवाजीराव वनमाने, कार्यकारी अभियंता, 
यवतमाळ पाटबंधारे विभाग , यवतमाळ , याद्वारे असे घोषीत करतो की 
समुचित प्राधिकरण व्यक्तिगत जमीनधारकाला किंवा भोगवटधारकाला 
पाण्याचा पुरवठा करणार नाही आणि सिंचन पद्धतीचे शेतक - यांकडून 
व्यवस्थापन याखाली येणा - या जमिनीच्या सर्वधारकांवर व भोगवटधारांवर 
पाणी वापर संस्थेतर्फे पाणी पुरवठा करून घेणे बंधनकारक असेल . 

या अधिसूचनेमुळे बाधीत झालेल्या कोणत्याही व्यक्तिस ही अधिसूचना 
शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसाच्या आत अधीक्षक 
अभियंता , यवतमाळसिंचन मंडळ , यवतमाळ यांचेकडे अपील करता येईल . 


२०२/१ 
२०२/२ 
२०३/१ 


१२१ 


१२२ 


२०३/१ 


० ८१ 


२०० 


१८५ 


२१० 


१२१ 


एकूण . 


३३ ०५ 


२ 


९ २ 


२०८ 


घाटंजी वितरीका 
क्र .१ अंतर्गत , 


१८१ 


१५९ 


उजवा १ 


१८० 


३२६ 


१७ ९ 


३६० 


१७८ 


१२१ 


१७८ 


१२१ 


अनुसूची 
प्रकल्पाचे नाव : -वाघाडी मध्यम प्रकल्प 


१७८ 


१६९ 


१७८ 


१६९ 


१८२ 


२०२ 


पाणी वापर संस्थेचे नांव व पत्ता : प्रस्तावित पा.वा. संस्था , 

घाटंजी, मौजा- खापरी, ता . घाटंजी, जि . यवतमाळ . 


१८३ 


२४३ 


१८४ 


२३३ 


विमोचक 


अ . मुख्य कालवा/ 

वितरीका 


क्र . 


क्र . 


एकूण . 


२३ ११ 


पाणी वापर संस्थेचे 

क्षेत्र मौजा / सर्वे 
सर्व्हे नंबर शेती लायक 

क्षेत्र 
( ४ ) ( ५ ) 


३ 


७० 


१३५ 


( १ ) 


घाटंजी वितरीका 
क्र .१ अंतर्गत , 


( २ ) 


( ३ ) 


७१ 


१४१ 


हे . आर 


डावा २ 


६३ 


१४४ 


७२ 


२४० 


मुरली 
१८२ १८८ 


३२४ 


१ वाघाडी मध्यम घाटंजी वितरीका 

प्रकल्प , मुख्य क्र .१ अंतर्गत , 


१८६ 


३१९ 


९ ० 
९ ३ पै 
९ ३ पै 


११० 


कालवा 


१८५ 


१२८ 


१६० 


डावा १ 
शिर्ष विभाग 


१८८,१८ ९ 


२ १८ 


२५० 


७३ 
७४ पै 


१८७ 


१४९ 


१२१ 


२०१ 


१४५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १ ९ -२५ , २०१९ / अग्रहायण २८ - पौष ४ , शके १ ९ ४१ 


९ 


अनुसूची - चालू 
( ३ ) ( ४ ) 


अनुसूची - चालू 
( ३ ) ( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ५ ) 
हे . आर 


हे . आर 


० ४० 


५ ९ 


१६२ 


७४ पै 
७४ पै 


घाटंजी वितरीका 
क्र . १ अंतर्गत , 


० ७ ९ 


८२ 


२१२ 


७५ 


१ २२ 


डावा ४ 


८४,८३ 


३० ९ 


मध्य विभाग 


८५ 


१५० 


७६ 


१२२ 


६० 


२ १७ 


९ २ 


२३१ 


६१ 


२ १७ 


८१ 


१८२ 


एकूण 


२२ १ ९ 


८१ 


१६१ 


८० 


१३८ 


४ 


८८ 


२०० 


घाटंजी वितरीका 
क्र . १ अंतर्गत , 


८० पै 


१४० 


८८ 


३ ९ ० 


८७ 


१४२ 


उजवा २ 


८८ 


२०० 


१५१ 


९ ८ 


३३४ 


२०० 


८६ 
८८ पै 
८८ पै 
८८ पै 


९ १ 


१२१ 


२४० 


१२१ 


३५० 


९ १ 
९ १ पै 
९ १ पै 


१२१ 


एकूण . 


२ ९ ७१ 


. 


१२४ 


८ ९ 


१५० 


खापरी 


९ ० 


२ ९ ३ 


७ 


१० 


६५७ 


९ ३ 


० ९ ४ 


घाटंजी वितरीका 
क्र . १ अंतर्गत , 


१७८ 


९ ४ 


१४७ 


८ पै 
८ पै 


डावा ५ 


० ८५ 


९ ५ 


१ १२ 


९ 


२३५ 


९ ६ 


११० 


९ ७ 


१३१ 


१०२ 


१३५ 


९ ७ पै 
९ ७ पै 
९ ७ पै 
९ ७ पै 
९ ७ पै 


९ ५१ 


१०२ 


२६८ 


१०२ 


१३० 


१०२ 


१३० 


एकूण . . 


२१०६ 


१०० 


३२० 


९९ 


२०१ 


८ 


घाटंजी वितरीका 
क्र . १ अंतर्गत , 
डावा ६ 


४ 


० ७५ 


एकूण 


३८ ३२ 


५ 


३७५ 


घाटंजी वितरीका 
क्र . १ अंतर्गत , 


६२ पै 
६२पै 


एकूण 


० ७५ 


३७५ 


डावा ३ 


७७ 


४ २० 


९ 


५१ 


११३ 


७८ 


२ ७३ 


घाटंजी वितरीका 
क्र . १ अंतर्गत , 
डावा ७ 


४८/१ 


२८५ 


७ ९ 


२ ७४ 


११ 


१७० 


४३ 


३६४ 


एकूण .. 


१७ १७ 


एकूण 


९ ३२ 


अ .- एक -३ ( १७२१ ). 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १ ९-२५ , २०१ ९ / अग्रहायण २८ -पौष ४ , शके १ ९ ४१ 


अनुसूची - चालू 
( ३ ) ( ४ ) 


अनुसूची - चालू 
( ३ ) ( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ५ ) 


( 9 ) 


( २ ) 


( ५ ) 
हे . आर 


आर 


to 
. 


घाटंजी 


१५ 


घाटंजी ल.पा. 


१०३ 


३६४ 


१० 


३१६ 


डावा १ 


१०४ 


१३७ 


घाटंजी वितरीका 
क्र . १ अंतर्गत , 
उजवा ३ 


११० 


१०५ 


३२४ 


१७/३ 
१७/४ 
१७/५ 
१ ९ 


१२१ 


१२३ 
२२३ 


११३ 
१११ 


१२३ 


११० 


१२४ 


एकूण .. 


७ ७२ 


१० ९ 


१२३ 


१०८ 


मुरली 


१२३ 
३५७ 


११ 


२४ 


४७७ 


११३ 
११३/१ 
११ ९ 


घाटंजी उप ल.पा. 
क्र . १ अंतर्गत , 
डावा १ 


२०२ 


२३ 
३२ 


७८५ 
२१९ 
३६८ 


१२६ 
३ ९ ७ 


४२ 


११५ 


११४ 


१८२ 


एकूण . . 


१८४९ 


१७३ 


१६० 


१७४ 


१७२ 


० ८१ 


१२ 


१७५ 
१६१/१ 


०६१ 


घाटंजी 
घाटंजी उप ल.पा. 
क्र . १ अंतर्गत , १८/१ ४ १४ 
उजवा १ 

एकूण| . . ४ १४ 


१ ९ ० 


१७६ 
१७७/१ 


१४० 


एकूण 


३५ ०७ 


खापरी 

४०९ 


२२ 


१६ 


घाटंजी ल.पा. 


११७ 


१२० 


उजवा २ 


१७५ 


एकूण . 


४ ० ९ 


१२० 


० ४० 


१२१ 


१३ 


११ ९ 
१२१/५ 
१२१/४ 
१२१/३ 
१२१/२ 


१२१ 


घाटंजी 
घाटंजी उप ल.पा. १३/१ २६९ 
क्र . १ अंतर्गत , १३/२ २ ७१ 
शेवट 

१४/१ 

२७२ 
१५ / १ अ २४० 
१५ / १ ब २०२ 
१५/२ २२७ 


१२१ 


१२१ 


एकूण . 


८१९ 


१७ 


घाटंजी ल.पा. 


११३/१ 


२०२ 


एकूण . . 


१४ ८१ 


डावा २ 


१२० 


१६० 


११७ 


०३४ 


१४ 


घाटंजी ल.पा. 


११८ 


उजवा १ 


१४१ 


एकूण 


३ ९ ६ 


पुच्छ विभाग 


१४१ 


मुरली 

१६६ 
२ ० ९ 
२०० 
२४० 
१३८ 
० ९ ५ 


घाटंजी 


१५७ 
१६० 
१५ ९ 


१८ 


घाटंजी ल.पा. 


उजवा ३ 


२१/१ 


० १८ 


एकूण . 


१० ४८ 


एकूण . 


० १८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १ ९ -२५ , २०१९ / अग्रहायण २८ -पौष ४ , शके १ ९ ४१ 


११ 


अनुसूची - चालू 
( ३ ) ( ४ ) 


अनुसूची - चालू 
( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 
हे . आर 


हे . आर 


मुरली 


घाटंजी 


११७ 


घाटंजी ल.पा. 


२४ 


१५७ 


२ 


०७० 


शेवट 


१२१/६ 


३२४ 


१३२ 
१६० 
२०० 
१६५ 


एकूण 


४८१ 


३/२ 
१५/२ 
१६/२ 
१६/२ 
१६/२ 
२६/१ 
२६/१ 
२६/२ अ 
५७/१ 


१५० 


घाटंजी 


२७६ 


१ ९ 


घाटंजी ल.पा. 


१०६ 


२ ७० 


डावा ३ 


११८ 


१८२ 


१ ९ ० 
१ ९ ० 
१३० 


२० 


२० 


५०० 


२० 


एकूण 


१६६३ 


२० 


प्रस्तावित पा.वा. संस्थेचे 


संस्थेचे एकूण 


वहिती लायक क्षेत्र . 


३५७ १८ 


११७/१ 


१२४ 


एकूण 


१० ७६ 


२० 


घाटंजी ल.पा. 


२१/१ 


३८० 


उजवा ४ 


२०० 


अ . क्र . 


२१/२ 
२१/३ 


१८० 


( १ ) 


मौजावार गोषवारा 
प्रकल्पाचे नाव : वाघाडी मध्यम प्रकल्प 
मौजा एकूण 

वहीती योग्य ओलीत योग्य 
क्षेत्र क्षेत्र 

क्षेत्र 
( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

हे.आर 
२३५६६ २५४ २५ १ ९ ७ ८८ 
खापरी ५७ ३१ 

४१ ० ९ 

३७ ४८ 
घाटंजी ७० ८६ 

६१ ८४ ५२ ७५ 


हे . आर 


हे . आर 


एकूण . 


७६० 


मुरली 


मुरली 


१ 
२ 

३ 


२१ 


घाटंजी ल.पा. 


१८० 


डावा ४ 


११५ 


१७/१ 
१७/२ 
१८/२ 
१ ९ / २ 


पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र 


३६३ ८३ 


३५७ १८ 


२८८ ११ 


११० 


२२३ 


एकूण 


६ २८ 


मौजानिहाय गोषवारा 


२२ 


घाटंजी ल.पा. 


१६/१ 


४६० 


अनु . क्र . 


मौजा 
( २ ) 


डावा ५ 


१७/१ 


0 १७ 


( १ ) 


वहीतीलायक क्षेत्र 

( ३ ) 
हे . आर 


एकूण .. 


४ ७७ 


१ 


२६० १२ 


मुरली 
खापरी 


२ 


३५ २२ 


२३ 


घाटंजी ल.पा. 


२५/२ 


२२९ 


३ 


घाटंजी 


६१ ८४ 


उजवा ५ 


२५/२ 


२२३ 


एकूण 


४ ५२ 


एकूण 


३५७ १८ 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १९ -२५ , २०१९/ अग्रहायण २८-पौष ४ , शके १९ ४१ 


भागनिहाय गोषवारा 


notification in the OfficialGazette , file an appealbefore 
Superintending Engineer, Yavatmal Irrigation Circle , 
Yavatmal. 

SCHEDULE 


377. s . 

( 9 ) 


भाग 
(? ) 


वहीतीलायक क्षेत्र 

(3 ) 


हे.आर 


Name of the Irrigation Project : WaghadiMedium 

Project 
Name and Address of Proposed / Existing 
WUA : Proposed Water Users Association Ghatanji 


9 


शिर्ष 


१३३ ८४ 


२ 


मध्य 


११० ० ९ 


3 


पुच्छ 


११३२५ 


At Villagre Khapari, Tq . Ghatanji, Dist. Yavatmal 


Offtake 


एकूण 


३५७ १८ 


RD 


Sr. Distributory / 
No. Branch 

Canal/Main 

Canal 
(1 ) (2 ) 


Villagewise Survey 
Survey Area 
GutNo. C.C.A. 


( 3 ) 


(4 ) 


1 


अभिमन्यु शिवाजीराव वनमाने , 

कार्यकारी अभियंता, 
यवतमाळ पाटबंधारे विभाग , 

Yahoo . 


(5 ) 

H.A. 
Murli 

1 88 
319 


Main Canal Ghatanji 
ofWaghadi Distributory 
Medium No, 1 , Left 1 
Project, Head Reach 


ya100 : 


182 
186 


दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१९ . 


HTT 9 (31. fq . g.) 7. 9. 27., 37. 55.9499 . 


BY EXECUTIVE ENGINEER 


MMISF ACT , 2005. 


185 
188 ,189 

187 
201 
201 
201 
201 
180 
180 
211 
211 
211 
211 
202/1 
202/2 
203/1 
203/1 
200 
210 


1 28 
2 18 
1 49 
1 45 
161 
1 98 
1 70 
1 22 
121 
179 
142 
154 
200 
081 
121 
1 22 
081 
1 85 
121 


Notification - III 


No. 4089 - T -32-Noti- III-DH - 11-2019. 


Total .. 


33 05 


2 


92 


Whereas, it has been decided to delineate the Area of 
Operation of Water Users Association (WUAs) on 
hydraulic basis and as per administrative convenience 
under Sections 5 , 6 , 7 and Rule 3 of the MMISF Act, 
2005. I, Abhimanyu Shivajirao Vanmane, Executive 
Engineer, Yavatmal Irrigation Division , Yavatmal hereby, 
delineate Area of Operation of following WUAs and occu 
piers of said WUAs and direct that the certified copy of 
the updated map and list ofland holders and /or occupi 
ers of said WUAs shall be displayed on the noticeboard 
of the Notice of concerned Gram Panchayat, Tahsil Of 
fice , Irrigation Section , Sub - Division and Division and at 
other prominent public places . 

Now , therefore , I, Abhimanyu Shivajirao Vanmane , 
Executive Engineer, YavatmalIrrigation Division , Yavatmal 
also hereby declare that no water shall be supplied by 
the Appropriate Authority to an individual holder or occu 
pier of such land and system of supply of water through 
Water Users Association shall be binding on all the hold 
ers and occupiers of the lands under Management of Irri 
gation System by Farmers. 

Any person affected by this notification or part thereof, 
may within thirty days from the date of publication ofthis 


Ghatanji 
Distributory 
No. 1, Right 1 


181 
180 
179 
178 
178 
178 
178 
182 
183 
184 


208 
1 59 
3 26 
360 
121 
121 
1 69 
1 69 
202 
2 43 
2 33 


Total .. 


23 11 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १९-२५ , २०१९ / अग्रहायण २८-पौष ४ , शके १ ९ ४१ १३ 


SCHEDULE — Contd . 


SCHEDULE_Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3) 


( 4 ) 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


(5 ) 
H.A. 


( 4 ) 


(5 ) 
H.A. 


3 


1 35 


6 


Ghatanji 
Distributory 
No. 1 , Left 2 


70 
71 


59 
82 


Ghatanji 
Distributory 
No. 1 , Left 4 
Middle Reach 


162 
2 12 
309 


63 


84,83 
85 


72 


90 


60 


1 50 
2 17 
2 17 


61 


81 


141 
144 
240 
3 24 
1 10 
160 
250 
1 21 
040 
0 79 
1 22 
1 22 
231 


81 


93 
93 
73 
74 
74 
74 
75 
76 
92 


80 


80 


1 82 
161 
1 38 
140 
1 42 
1 51 
200 


87 


86 


88 
88 


240 


Total 


22 19 


88 


350 


4 


Total . 29 71 


Ghatanji 
Distributory 
No. 1 , Right 2 . 


88 
88 


88 
98 
91 


7 


Ghatanji 
Distributory 
No. 1 , Left 5 


91 
91 


Khapri 
10 

6 57 
8 

178 
8 

085 
9 

2 35 
97 
97 
97 

951 


200 
3 90 
200 
3 34 
1 21 
121 
1 21 
1 24 
1 50 
293 
094 
147 
1 12 
1 10 
131 
1 35 
268 
1 30 
1 30 
320 
201 


97 


91 
89 
90 
93 
94 
95 
96 
97 
102 
102 
102 
102 
100 
99 


97 


Total .. 


21 06 


8 


4 


0 75 


Ghatanji 
Distributory 
No. 1 , Left 6 


Total 


0 75 


Total .. 


38 32 


9 


51 


1 13 


5 


Ghatanji 
Distributory 
No. 1. Left 7 


Ghatanji 
Distributory 
No. 1 , Left 3 


62 / 
62/ 


48/1 


285 


11 


3 75 
375 
4 20 
2 73 
274 


170 
364 


77 
78 
79 


43 


Total .. 


932 


Total 


17 17 


34.-566-8 ( 9029). 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १९ -२५ , २०१९ / अग्रहायण २८- पौष ४ , शके १९ ४१ 


SCHEDULE — Contd . 


SCHEDULE — Contd . 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3) 


( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 
H.A. 


(5 ) 
H.A. 


15 


10 


Ghatanji 
Distributory 
No. 1 , Right 3 


Ghatanji 
17/3 3 16 
17/4 1 10 
17/5 

1 23 
19 

2 23 


Total .. 


7 72 


11 


Ghatanji Sub 
Minor No. 1 , 
Left 1 


24 
23 
32 
42 


Murli 

477 
7 85 
2 19 
368 


GhatanjiMinor 103 
Left 1 

104 
105 
113 
111 
110 
109 
108 
113 
113/1 
119 
115 
114 
173 
174 
175 
161/1 

176 
177/1 


3 64 
1 37 
3 24 
1 21 
1 23 
1 24 
1 23 
1 23 
357 
202 
1 26 
3 97 
1 82 
160 
1 72 
081 
0 61 
1 90 
140 


Total 


18 49 


Ghatanji 


12 


Ghatanji Sub 
Minor No. 1 , 
Right 1 


18/1 


4 14 


Total ... 


35 07 


Total .. 


414 


16 


Khapri 


Ghatanji Minor 117 
Right 2 

120 
119 
121/5 
121/4 
121/3 
121/2 


1 20 
1 75 
040 
1 21 
121 
1 21 
121 


22 


409 


Total .. 


409 


Total .. 


819 


13 


Ghatanji Sub 
Minor No. 1 , 
Tail 


17 


Ghatanji 
13/1 269 
13/2 271 
14/1 2 72 
15 / 1A 

240 
15 / 1B 202 
15/5 2 27 


Ghatanji Minor 113/1 
Left 2 

120 
117 


202 
1 60 
0 34 


Total .. 


3 96 


Total 


1481 


Ghatanji 


18 


Ghatanji Minor 
Right 3 


21/1 


0 18 


14 


Total .. 


0 18 


Ghatanji Minor 118 
Right 1 

141 
Tail Reach 141 

157 
160 
159 


Murli 

1 66 
209 
200 
240 
1 38 
0 95 


Murli 
117 

1 57 
121/6 3 24 


Total 


10 48 


Total .. 


481 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १ ९ -२५ , २०१९ / अग्रहायण २८ -पौष ४ , शके १ ९ ४१ १५ 


SCHEDULE — Contd . 


SCHEDULE — Contd . 


(1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 
H.A. 


(5 ) 
H.A. 


57/1 


1 30 


19 


Total .. 


1663 


Ghatanji 
Ghatanji Minor 106 270 
Left 3 

118 

1 82 
20 
20 

500 
20 
20 
117/1 1 24 


Total C. C. A. of WUA 


357 18 


Total .. 


10 76 


"MOUZAWISE ABSTRACT 
Name of Project :WaghadiMedium Project 
Sr.No. Mouza GCA CCA ICA 
(1) ( 2 ) 

( 3) (4 ) (5 ) 
H.A. 

H.A. H.A. 
Murli 235 66 254 25 197 88 
2 Khapri 5731 41 09 3748 
3 Ghatanji 70 86 61 84 52 75 


20 


1 


Ghatanji Minor 21/1 
Right 4 

21/2 
21/3 


380 
200 
180 


Total .. 


760 


Total... 


363 83 


357 18 


288 11 


21 


Murli 
Ghatanji Minor 17/1 1 80 
Left 4 

17/2 1 15 
18/2 110 
19/2 2 23 


VILLAGEWISE ABSTRACT 
Sr.No. Village 

C. C.A. 
( 1 ) (2 ) 

( 3 ) 


H.A. 


Murli 


260 12 


1 

2 


Total .. 


6 28 


Khapri 


35 22 


3 


Ghatanji 


61 84 


22 


Ghatanji Minor 16/1 
Left 5 

17/1 


4 60 
017 


Total C.C.A ... 


357 18 


Total .. 


477 


23 


2 29 


GhatanjiMinor 25/2 
Right 5 

25/2 


REACH WISE ABSTRACT 
Sr. No. Reach 

C.C.A. 
(1) (2 ) 

(3) 
H.A. 


2 23 


Total .. 


4 52 


1 


Head 


133 84 


2 


Middle 


110 09 


24 


3 


Tail 


113 25 


Total C. C. A ... 


357 18 


Ghatanji 
Ghatanji Minor 2 

0 70 
Tail 

3/2 

1 32 
15/2 160 
16/2 200 
16/2 1 65 
16/2 

1 50 
26/1 276 
26/1 1 90 
26/2 A 1 90 


ABHIMANYU SHIVAJIRAO VANMANE , 

Executive Engineer, 
Yavatmal : 

Yavatmal Irrigation Division , 
Dated the 26th November 2019 . Yavatmal. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , AND BOOK DEPOT CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI- 400 004 . EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


